RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 
Reg . No. MCS/166/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ४८ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २२, २०१७/ श्रावण ३१, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक ८१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार- क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ . 

क्रमांक एसजीए. २०१७ / प्र. क्र . १११/ कामगार - ५. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, 
१९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १ च्या पोट कलम ( ३ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एसजीए २०१७/ प्र. क्र . 
१११ / कामगार - ५, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ अन्वये, लातूर , उस्मानाबाद आणि बिड जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू 
करण्यासाठी दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७ हा दिनांक नियत केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मालकाचे, सुरक्षा रक्षकांचे आणि राज्य शासनाचे प्रतिनिधी यांचे सदर मंडळावर नामनिर्देशन करण्यास काही कालावधी 
लागणार असल्यामुळे , आणि कलम ६ च्या उपबंधास अनुसरून लातूर , उस्मानाबाद आणि बिड जिल्ह्यांसाठी मंडळ घटित करण्यास राज्य शासन 
अशक्य असल्याचे त्यास दिसून येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम ६ नुसार मंडळाची रचना होईपर्यंत , पद धारण करण्यास आणि अधिनियमांद्वारे मंडळास प्रदान 
करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यास आणि मंडळावर लादलेली कर्तव्य यांचे पालन करण्यासाठी आणि कामे पार पाडण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . श्रीहरी गुंडीबा मुंडे, सहायक कामगार आयुक्त , लातूर यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे ; 

आता त्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम ६ नुसार मंडळाची रचना होईपर्यंत उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ चे पोट कलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने याद्वारे उक्त अधिनियमांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर 
करण्यास आणि मंडळावर लादलेली कर्तव्य यांचेपालन करण्यासाठी आणि कामे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री. श्रीहरी गुंडीबा मुंडे, 
सहायक कामगार आयुक्त , लातूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय काळभोर, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - ८१ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , ऑगस्ट २२ , २०१७ / श्रावण ३१, शके १९३९ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, 
No. SGA . 2017 / C .R . 111/Lab -5 , dated the 22nd August 2017 is hereby published under the authority 
of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . P . VIDHALE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd August 2017 


TARASH 


AT 


GULATION 


LOYMEN 


LA 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA. 2017 / C . R . 111/LAB - 5 . — Whereas , the Government of Maharashtra has vide 
Government notification , Industries, Energy and Labour Department No. SGA. 2017 /C . R . 111 / 
LAB -5 , dated the 16th August 2017 issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of 
section 1 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) 
Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) appointed 18th August 
2017 to be the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the areas of 
Latur, Usmanabad and Beed Districts ; 

And whereas, it will take some more time to nominate members representing the principal 
employers , security guards and the State Government on the said Board , it appears to the 
Government of Maharashtra that it is unable to constitute a Security Guards Board for Latur, 
Usmanabad and Beed Districts in accordance with the provisions of section 6 of the said Act ; 

And whereas, the Government ofMaharshtra has decided to appoint Shri Shreehari Gundiba 
Munde , Assistant Commissioner of Labour, Latur to hold office and exercise all the powers and 
perform and discharge all the duties and functions conferred and imposed upon the Board by or 
under the said Act until a Board is duly constituted under Section 6 for the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 7 of the said 
Act , the Government of Maharashtra hereby appoints Shri Shreehari Gundiba Munde , Assistant 
Commissioner of labour , latur to be hold office and exercise all the powers and perform and 
discharge all the duties and functions conferred and imposed upon the Board by or under the said 
Act until a Board is dully constituted under section 6 of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KALBHOR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


